संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर असलेल्या 
औरंगाबाद परिक्षेत्रातील सहाय्यक संचालक व 
सरकारी अभियोक्ता यांच्या जिल्हा 
कार्यालयातील २४१ अस्थायी पदांना मुदतवाढ. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डीपीपी-०३१९/प्र.क्र.१०१/पोल-१० 
दुसरा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २० मार्च, २०१९ 


वाचा : 

१. शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक एमआयएस-२००३/प्र.क्र.१४८/पोल-१०, 
दि.१२.१०.२०१० 

२. शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.११२/पोल-१०, 
दि.२८.०५.२०१३ 

३. शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक डीपीपी-०११८/प्र.क्र.१४/पोल-१०, 
दि.२७.०३.२०१८ 

४. शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.०७.०९.२०१८ 

५. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. अस्थायी 
पदे/६७/१८५३/२०१८, दि.०६.०९.२०१८ 

६. शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक डीपीपी-०११८/प्र.क्र.१४/पोल-१०, 
दि.१६.१०.२०१८ 

७. शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.२१.०२.२०१९ 

८. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. अस्थायी 
पदे/६७/४१०/२०१९, दि.२७.०२.२०१९ 


शासन निर्णय : 

संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या नियंत्रणाखालील एकूण 
११६८ पदांचा आकृतीबंध मान्य करण्यात आलेला आहे. तसेच शासन निर्णय क्र:-डीपीपी- 
२०१२/प्र.क्र.११२/पोल-१०, दिनांक २८.०५.२०१३ नुसार संचालनालयाच्या आस्थापनेवर सहाय्यक 
सरकारी अभियोक्त्यांची २९९ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर पदांचा आकृतीबंधात समावेठा 
करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. त्यापैकी उप संचालक, सरकारी अभियोग, औरंगाबाद परिक्षेत्र यांच्या 
नियंत्रणाखालील सोबतच्या परिशिष्ट-फ मधील सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता यांच्या 
८ जिल्हा कार्यालयातील २४१ अस्थायी पदांना गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक डीपीपी- 
०११८/प्र.क्र.१४/पोल-१०, दि.१६.१०.२०१८ अन्वये दिनांक २८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली आहे. आता सोबतच्या परिशिष्ट- फ मधील २४१ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०१९ ते 
दिनांक ३०.०९.२०१९ पर्यंतच्या मुदतवाढीस या आदेशान्वये शासन मंजुरी देत आहे. ही मुदतवाढ जी 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०३१९/प्र.क्र.१०१/पोल-१० 


पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त आहेत त्या पदांना लागू होणार नाहीत. तसेच शासनाने सदरहू 
पदे नष्ट करण्याचे आदेशा यापूर्वी दिलेले असतील SAM पदांना मुदतवाढ लागू होणार नाही. 

२. अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील पदांच्या आढाव्यास 
उच्च स्तरीय सचिव समितीने दिनांक १३.०१.२००५ रोजी मान्यता दिलेली असून, संदर्भ क्रमांक १ 
येथील दिनांक १२.१०.२०१० च्या शासन निर्णय अन्वये उपरोक्त ११६८ पदांचा आकृतीबंध विहित 
करण्यात आलेला आहे. सदर आकृतीबंधात या पदांचा Garda आहे. तसेच शासन निर्णय क्र:- 
डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.११२/पोल-१०, दिनांक २८.०५.२०१३ नुसार संचालनालयाच्या आस्थापनेवर 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांची २९९ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर पदांचा 
आकृतीबंधात Sardar करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. 

३. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग बी-१, "२०१४-न्यायदान ११४-विधी सल्लागार व समुपदेशी, 
(00)(09) संचाळक सरकारी अभियोग,संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१४०० २९ ०१ वेतन" या 
लेखाशिर्षाखालील सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यत यावा. 

४. हाझासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.२१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

च. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२०१२५६३२८२२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
: Digitally signed by Pramod Vithoba Kadam 
Pramod Vithoba १५७ or 
Maharashtra, OU = Home Department 


Ka d a mM Date: 2019.03.20 13:06:03 +05'30' 


(प्रमोद वि. कदम) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. उप संचालक, सरकारी अभियोग, औरंगाबाद परिक्षेत्र,औरंगाबाद 
३. सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्‍ता,औरंगाबाद/जालना/बीड/उस्मानाबाद 
/नांदेड/परभणी/हिंगोळी/लातूर 
(मार्फत : उप संचालक, सरकारी अभियोग, औरंगाबाद परिक्षेत्र, औरंगाबाद) 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२,नागपूर 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद / जालना / बीड / उस्मानाबाद/ नांदेड/ परभणी/ 
हिंगोली/ लातूर 
६. वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई 
७. निवड नस्ती, गृह विभाग, पोल-१० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०३१९/प्र.क्र.१०१/पोल-१० 


परिशिष्ट “फ” 
सहाय्यक संचालक व सरकारी staan, औरंगाबाद परिक्षेत्रातील जिल्हा कार्यालये-८ 
अ.क्र. जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
हिं औरंगाबाद (औरंगाबाद | सहाय्यक संचालक व सरकारी शिश 
शहर व औरंगाबाद | अभियोक्ता 
ग्रामीण) 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता २ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता २१ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक 1 १ 
वरिष्ठ लिपिक 1१ | 
लिपिक टंकलेखक ९ 
rats 1१ 
एकूण ३६ 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
२ जालना सहाय्यक संचालक व सरकारी 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता २ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता १५ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक १ 
वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक टंकलेखक & 
rots q 
एकूण २७ 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
३ परभणी सहाय्यक संचाळक व सरकारी १ 
अभियोक्ता 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ११ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक १ 
वरिष्ठ लिपिक 1१ 
लिपिक टंकलेखक नन 
rots q 
एकूण २१ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०३१९/प्र.क्र.१०१/पोल-१० 


अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
४ हिंगोली सहाय्यक संचालक व सरकारी शिंका 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता १ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता fF | ० 
निम्म श्रेणी लघुलेखक १ 
वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक टंकलेखक ३ 
शिपाई १ 
एकूण १८ 
अ.क्र. जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
५ बीड सहाय्यक संचालक व सरकारी १ 
अभियोक्ता 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता २७ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक a aa 
वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक टंकलेखक ९ 
rots ak, 
एकूण 1 छठ. 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
& नांदेड सहाय्यक संचालक व सरकारी शिका 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता Po 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता २६ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक a ae 
वरिष्ठ लिपिक 1 १ | 
लिपिक टंकलेखक १२ 
डहिपाई 1 १ | 
एकूण ४३ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०३१९/प्र.क्र.१०१/पोल-१० 


अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
७ उस्मानाबाद सहाय्यक संचाळक व सरकारी ae 
अभियोक्ता 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता १४ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक 1 त 
वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक टंकलेखक ७ 
डिपाई 1 १ | 
एकूण २५ 
अ.क्र. जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
८ लातूर सहाय्यक संचालक व सरकारी विकि 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता 1१ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता २० 
निम्म श्रेणी लघुलेखक शिका शाक 
वरिष्ठ लिपिक 
लिपिक टंकलेखक & 
डिपाई 1१ 
एकूण ३१ 


Digitally signed by Pramod Vithoba Kadam 


Pramod Vithoba DN: GN = Pramod Vithoba Kadam, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 


Kad a m Maharashtra, OU = Home Department 


Date: 2019.03.20 13:06:24 +05'30' 


(प्रमोद वि. कदम) 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


